संचालक (वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या 
अधिनस्त ३९ पदे व सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या 

अधिनस्त १३ अस्थायी पदे अज्ञा एकूण 
५२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/ 

वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ४/१०/२००४ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: राजस-१००८/ 
प्र.क्र.५३८/५-स, दिनांक 4/4/2099 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: अस्थाप-२०१२ 
प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक २०/०१/२०१८ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., 
दिनांक ०५/०३/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये संचाळक (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी 
पदे आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी 
पदे अशी एकूण ५२ अस्थायी पदे दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली 
होती. आता सदर पदे दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत सुरु ठेवण्यास संदर्भिय वाचा 
क्र.४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 


सदर झासन निर्णयाद्वारे संचालक (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी 
पदे आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी 
पदे अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भिय वाचा क्र. ४ नुसार दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
३०/०९/२०१८ पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2. वरीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिळ सदर झासन निर्णय सोबतच्या 
"परिशिष्ट-अ" प्रमाणे आहे. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमुद लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाळील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


४. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३२७१३१२२५२२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ed by Gauri Rahul Mhaske 
Government Of Maharashtra, 


400032, 


Gauri Rahul = 
Mhaske 


(गौरी रा.म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


/0260414८42186539144 
क्त, 


0007846086 
:740९3611, 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
२) महाळेखापाल( लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) Sear व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७) संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

८) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखा व परिक्षण) पुणे. 

qo) विभागीय सहनिबंधक (लेखा व परीक्षण) सहकारी संस्था, नाशिक 

११) प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग) मुंबई / नागपूर / सोलापूर / औरंगाबाद. 

१२) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई / अहमदनगर / जळगांव / नाशिक / सांगली / 
कोल्हापूर / नागपूर / भंडारा. 

१३) विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-२ (सहकारी संस्था (विणकर), माळेगाव / सोलापूर. 

१४) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ५-स, १२-स, १७-स व २१-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


(शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक :- २६ मार्च, २०१८ चे विवरणपत्र) 


"परिशिष्ट- अ 


संचालक, वस््रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अधिनस्त पदे 


अ.क्र एकुण पदे वेतनश्रेणी/ग्रेड वेतन 

ac 
र 
9 


- (४४००) 
& वरिष्ठ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ (जिल्हा ९३००-३४८०० (४३००) 
हिं उपनिबंधक सहकारी संस्था) 
काजा 
a 
8300-38200 (४३०० 
8300-38200 (४२०० 
4 


G200-Q0QOO (२४०० 


५२००-२०२००(२४०० 


१ 


र 


| छळत 
cd 


विशेष लेखापरिक्षक वर्ग 2 4 8300-38200 (४४००) 


कनिष्ठ लिपिक (सहकार आयुक्त कार्यालया 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


शिपाई (सहकार आयुक्‍त कार्यालय) ४४४०-७४४० (१३००) 


cd 
TATE अःब a 


Gauri Rahul 
Mhaske 


(गौरी रा.म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


(शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक :-२६ मार्च, २०१८ चे विवरणपत्र) 


"परिशिष्ट-ब" 


कार्यालये 
संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व 
वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


प्रादेशिक उपसंचालक, हातमाग, 
यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, नागपूर, 
मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था 
भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर, 


अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, 
जळगांव, मुंबई. 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, पुणे च्या 
अधिपत्याखालील पदे 


लेखाशिर्ष 
२४२५ सहकार ००१ 
(०१) (०४) 


००१-(१ (डी) संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व 
वस्त्रोद्योग यांचे संचाळनालय 
(२४२५ ०० YZ) 


२४२५-सहकार ००१ 

००१-संचालक व प्रशासन 

००१(२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना जिल्हा 
उपनिबंधक 

००१ (दोन) (एक) हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
संचालनालय (२४२५ ०१३८) 


२४२५-सहकार 

००१-सहकारी संस्था लेखापरिक्षण 

००१ (एक) (ए) लेखा परिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ०२२७) 


Gauri Rahul: 

Mhaske a 
(गौरी रा.म्हस्के ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


